दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने 

पर्यावरणस्नेही वाहने उपलबध करुन देणे 

(वाहनावरील फिरते दुकान) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) 

या योजनेकरिता निधी वितरण. लेखाशिर्ष- 

२२३५सी४७५, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प (विघयो), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १६मार्च, २०२३ 
संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ 
२) महामंडळे कार्यासनाची नस्ती क्र.दिविविम २०२२/प्र.क्र.१००/महामंडळे 
प्रस्तावना - 
वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या 
दृष्टीने पर्यावरणस्नेही वाहने उपलबध करुन देणे (वाहनावरील फिरते दुकान) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) या 
योजनेसाठी प्राप्त झाळेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय विशेष 
सहाय्य विभाग) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 
सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी अर्थसंकल्पित 

झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने 
पर्यावरणस्नेही वाहने उपलबध करुन देणे (वाहनावरील फिरते दुकान) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) योजनेचा 
रु.३५०.०० लाख इतका निधी नियंत्रक अधिकारी सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग 
यांना वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एन-३, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०१, 
अपंगांचे कल्याण (०५) शारीरिकदृष्ट्या अपंगांसाठी इतर योजना, (०५) (२६) दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या 
दृष्टीने पर्यावरणस्नेही वाहने उपलब्ध करुन देणे (वाहनावरील फिरते दुकान) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) 
(२२३५सी४७५) ३१-सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातील सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
३. या व्यवस्थपकीय अनुदानाबाबत सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम पुढील कार्यवाहीकरिता प्रादेशिक 
उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नवी मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधल 
नमुन्यातील देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या, मुंबई यांना संवितरण करण्याचे 
अधिकार देण्यात येत आहेत. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र न 
चुकता महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 
४. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला उपरोक्त 
निधी / अनुदान वित्त विभागाच्या दि.४.४.२०२२ व दि.८.२.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ मधीळ उपविभाग-एक नियम क्र. ave आणि वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प (विघयो) 


२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ व दि.०८.०२.२०२३ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०३१७१२५२४०३९२२ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRASHANT 


PUNDLIK WAGH 


( प्रशान्त पुं. वाघ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
३. सचिव (सामाजिक न्याय व fasts) यांचे स्वीय सहायक 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र - 9/ 2, मुंबई / नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/ २, मुंबई / नागपूर 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
११. अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१२. आयुक्‍त (समाजकल्याण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. सहसचिव / उपसचिव (महामंडळे), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, नवी मुंबई 
१५. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ७ मंत्रालय, मुंबई 
१६. कक्ष अधिकारी (महामंडळे), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्या दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या, मुंबई 
१८. निवड नस्ती, (अर्थसंकल्प/विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


